सन २०२१-२२ या शौक्षणिक वर्षासाठी असामान्य 
परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्‍त 
तुकड्यांना जलदगतीपद्धतीने मंजुरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०२१/(१९६/२१)/मशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा: १) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६. 
२) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(१२८/१७)/मशि-४, दिनांक ०४ जुले, २०१७ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ दिनांक ०१ मार्च, २०१७ पासून अंमलात आलेला 
आहे. उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे वाढते प्रमाण व विद्यार्थ्यांचा विशिष्ट 
अभ्यासक्रमाकडे असलेला कल विचारात घेता, कोणताही विद्यार्थी इच्छित उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू 
नये, हे विचारात घेऊन या अधिनियमातील कलम १०९ (८) मध्ये असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट 
विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आलेली 
आहे. सदर तरतूदीस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी शासनास 
विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांचे प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्तावांची संदर्भ क्र. १ 
येथील शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात आली. सदर 
तपासणीअंती विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत केलेल्या प्रस्तावांपैकी पात्र ठरलेल्या विशिष्ट 
विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांच्या प्रस्तावांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत केलेल्या 
प्रस्तावांपेकी पात्र ठरलेल्या विशिष्ट विद्याश्ञाखांच्या अतिरिक्त नवीन तुकड्यांना महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (८) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार 
अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात पुढील विवरणात नमुद केल्यानुसार खालील अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहून कायम विनाअनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित जलदगती अतिरिक्त 
तुकडी 
ena | २ ३ 11 ce 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

१, १ | हेद्राबाद सिंधू नॅशनल कॉलेजिएट बोर्डाचे १. बी.कॉम (अकाठउंटींग अड 
आर.डी.नॅशनल कॉलेज अँण्ड डब्ठू ए सायन्स कॉलेज । फायनान्स) 
लिंकिंग रोड, बांद्रा (प.), मुंबई-४०००५० २. बी.एम.एस 

२. २ | रितंबरा विश्व विद्यापीठाचे मालीनी किशोर संघवी वाणिज्य | १. बी.एम.एस 
आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालय, जे.व्ही.पी.डी.स्किम, विळे | २. बी.एम.एम 
पार्ले (प.), मुंबई-४०००५६ 


शासन निर्णय क्रमांकःएनजीसी-२०२१/(१९६/२१/मशि-४ 


३. ३ | बॉम्बे सेल्सियन सोसायटीचे डॉन बॉस्को कॉलेज प्रेमियर । १. बी.एम.एस 
ऑटोमोबाईल रोड, कुर्ला(प.), मुंबई-४०००७० 
४. | ४ | गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे श्री भाऊसाहेब वर्तक १. बी.कॉम (अकाठंटींग अँड 
आर्टस, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज गोखले महाविद्यालय | फायनान्स) 
मार्ग, गोराई रोड, एम.एच.बी. कॉलनी , बोरीवली (प.), 
मुंबई-४०००९१ 
ष्‌. ५ | स्वयं सिद्धी मित्र संघाचे नाईट डिग्री कॉलेज , सोनारदेवी | १.बी.कॉम 
कंपाउंड, ऑक्ट्रॉय नाक्याजवळ, कल्याण भिवंडी रोड, २.बी.एम.एस. 
वसई दिवा रेल्वे रुट, ता.भिवंडी, ठाणे-४२१३०२ 
६. ६ | स्वयं सिद्धी मित्र संघाचे डिग्री कॉलेज , सोनारदेवी १.बी.कॉम 
कंपाउंड, ऑक्ट्रॉय नाक्याजवळ, कल्याण भिवंडी रोड, 
वसई दिवा रेल्वे रुट, ता.भिवंडी, ठाणे-४२१३०२ 
७. | ७ | कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे, वालिया १. बी.एम.एस 
छगनळाल लाळलजीभाई वाणिज्य महाविद्यालय आणि 
वालिया लिलावंतीबेन छगनलाल कला महाविद्यालय, 
डी.एन.नगर, सी.ई.एस. रोड, अंधेरी(प), मुंबई-४०००५३ 
शिवाजी विद्यापीठ, प 
८. |१ श्री स्वामी विवेकानंद संस्थेचे विवेकानंद कॉलेज, ताराबाई | १.एम.एस्सी.फिजिक्स 
पार्क, कोल्हापूर २.बी.कॉम भाग-१ 
९. ।२ | वुमन्स एज्युकेशन सोसायटीचे श्रीमती मथुबाई गरवारे १.बी.कॉम भाग-१ 
कन्या महाविद्यालय, सांगली 
qo. | 3 शिवराज कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड डी. एस. १. बी.सी.ए. (भाग-१) 
कदम सायन्स कॉलेज, गडहिंग्लज, ता. गडहिंग्लज, जि. 
कोल्हापूर 
११. ।४ शिवराज कॉलेज ऑफ आर्टस, HA अन्ड डी. एस. १. बी.सी.एस. ( भाग-१) 
कदम सायन्स कॉलेज, गडहिंग्लज, ता. गडहिंग्लज, जि. | २. B.Sc. Computer Science 
कोल्हापूर Entire 
१२. 14 भक्त रत्नाप्पा कुंभार कॉलेज ऑफ GA, कोल्हापूर | १. बी.कॉम. ( भाग-१) 
१३. ।६ पद्यभूषण डा. वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय, १. बी.कॉम. (भाग-१) 
तासगांव, जि. सांगली 
१४. |७ किसन वीर महाविद्यालय, वाई, ता. वाई, जि.सातारा १. बी.कॉम. (भाग-१) 
१५. ।८ ।सदगुरूगाडगे महाराज कॉलेज, कराड, ता. कराड, जि. | १. बी.कॉम. (भाग-१) - आय.टी. 
सातारा (एंटायर) 
१६. ।९ सदगुरू गाडगे महाराज कॉलेज, कराड, ता. कराड, जि. | 9. बी.सी.ए. (भाग-१) 
सातारा 
१७. |१० | यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिटयुट ऑफ सायन्स, सातारा  ।१. बी.एस्सी. (भाग-१) 
१८. |।११ | कर्मवीर भाऊराव पाटील इन्स्टिटयुट ऑफ मॅनेजमेंट १. बी.बी.ए. (भाग-१) 
स्टडीज अन्ड रिसर्च, वर्ये, सातारा 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
१९. | 9 मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, देवगिरी १.बी.सी.ए. 
महाविद्यालय, ओरंगाबाद. 
२०. ।२ मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, देवगिरी | १.बी.एस्सी.संगणकडझास्त्र 


महाविद्यालय, ओरंगाबाद. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःएनजीसी-२०२१/(१९६/२१)/मशि-४ 


२१. ।३ areal शिक्षण संस्थेचे, कालिकादेवी कला, वाणिज्य व | १.बी. एस्सी. 
विज्ञान महाविद्यालय, शिरुर (का.), ता. शिरुर कासार, 
जि.बीड 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुण 
२२. ।१ रयत शिक्षण संस्थेचे दादा पाटील महाविद्यालय १. वाणिज्य व व्यवस्थापन - 
ता.कर्जत, जि.अहमदनगर बी.कॉम 
२३. | 2 परगाव तालुका शिक्षण संस्थेचे के.जे.सोमय्या कळा, | 9. विज्ञान व तंत्रज्ञान - एम.एस्सी. 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मोहनीराजनगर, - ऑरगॅनिक केमिस्ट्री 
ता.कोपरगाव, जि.अहमदनगर २. विज्ञान व तंत्रज्ञान - एम.एस्सी. 
- मायक्रोबायोलॉजी 
२४. ।३ प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे १. वाणिज्य व व्यवस्थापन - 
पद्मश्री विखे पाटील आर्ट्स, सायन्स अण्ड कॉमर्स बी.कॉम 
महाविद्यालय, प्रवरानगर, मु. पो. लोणी, २. विज्ञान व तंत्रज्ञान - एम.एस्सी. 
ता. राहाता, जि. अहमदनगर - अनॅलिटीकल केमिस्ट्री 
२५. | ४ श्री. शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला, शास्त्र व १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
वाणिज्य महाविद्यालय, पत्ता-कारखाना रोड, २.विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. 
ता.राहुरी,जि.अहमदनगर 
२६. 14 मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे १.विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
के. टी. एच. एम महाविद्यालय, एम.एस्सी(कॉम्प्युटर अप्लीकेशन) 
शिवाजीनगर, ता. नाशिक, जि. नाशिक २.विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी(कॉम्प्युटर सायन्स) 
३.विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. 
४.विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.सी.ए. 
२७. ।६ मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
वाणिज्य, व्यवस्थापन व संगणक झास्त्र (सी. एम. सी. एस.) | २.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए. 
महाविद्यालय, नाशिक, उधवजी मराठा बोर्डिंग कॅम्पस, 
गंगापूर रोड, ता. नाशिक, जि. नाशिक 
२८. ।७ । अशोका एज्युकेशन फाऊंडेशन अशोका सेंटर फॉर १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए. 
बिझनेस अँड कॉम्प्युटर स्टडीज, चांदसी, ता.जि.नाशिक 
२९. ।८  । मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे जीएमडी आर्टस, बीडब्ल्यु | १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
कॉमर्स अँण्ड सायन्स कॉलेज, सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. २. विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. 
नाशिक 
30, ।|९ रयत शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालय, १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
मंचर, ता.आंबेगाव, जि.पुणे 
३१. |१० | अनेकान्त एज्युकेशन सोसायटीचे तुळजाराम चतुरचंद =| १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए. 
महाविद्यालय, बारामती, ता.बारामती, जि.पुणे २.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए 
(कॉम्प्युटर अप्लीकेशन) 
32. |११ । मुगुटराव साहेबराव काकडे महाविद्यालय मुगुटराव १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.काम 
साहेबराव काकडे महाविद्यालय पत्ता: सोमेश्वरनगर ता.: 
बारामती जि: पुणे 
३३. | | कै.उद्धवराव तुळशीराम जाधवर फाऊंडेझ़ान प्राचार्य डॉ. | १.वाणिज्य व व्यवस्थापन- 


सुधाकरराव जाधवर कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, मानाजी नगर, नऱ्हे धायरी, 
ता.हवेळी(महानगरपालिका हद्द वगळून), जि.पुणे 


एम.कॉम 
२.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःएनजीसी-२०२१/(१९६/२१/मशि-४ 


३४. |१३ | इंदापूर तालुका ग्रामविकास प्रतिष्ठानचे विश्वासराव १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
रणसिंग महाविद्यालय(कला, वाणिज्य व विज्ञान, कळंब, | २.विज्ञानव तंत्रज्ञान-बी.एस्सी 
ता.इंदापूर,जि.पुणे 

३५. ।१४ | नवसह्याद्री चॅरिटेबल ट्रस्टचे के.भागुबाई पिंगळे आर्टस व । १.मानवविज्ञान-बी.ए. 
कॉमर्स रात्र महाविद्यालय, चाकण, पत्ता-९४/११३, २.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
चक्रेश्वर मंदिराजवळ, चाकण, खेड, पुणे-४१०५०१ 

३६. ।१५ | खे.ता.शि.प.मंडळाचे हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालय, १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
राजगुरुनगर, ता.खेड, जि.पुणे 

३७. ।१६ | इंद्रायणी विद्या मंदिर संचलित, इंद्रायणी महाविद्यालय, | १.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
तळेगांव दाभाडे, ता.मावळ, जि.पुणे 

३८. | १७ Jeu एज्युकेशन फाऊंडेशनचे सुर्यदत्ता कॉलेज ऑफ | १.वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
मॅनेजमेंट इन्फोरमेठान रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी पुणे पत्ता- । एम.कॉम 
सर्वे नं.३४२, चांदनी चौक,पाषाण रोड, २.वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
डी.एस.के.रानवारा शेजारी, बावधाण(बु),ता.मुळशी, बी.बी.ए.(इंटरनेशनळल बिझनेस) 
जि.पुणे ३.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए 

४.वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.बी.ए.(कॉम्प्युटर अप्लीकेशन) 
५.-विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
एम.एस्सी(कम्युटर सायन्स) 
६.-विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी(अँनिमेशान) 

७.- विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी(कम्युटर सायन्स) 

३९. ।१८ | औद्योगिक तंत्र शिक्षण संस्थेचे ए.टी.एस.एस. कॉलेज १.-विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी 
ऑफ बिझनेस स्टडीज अँड कम्प्यूटर अप्लीकेशन, पत्ता- | (कम्युटर सायन्स) 
सी-२, एम.आय.डी.सी.चिंचवड, ता.पिंपरी 
चिंचवड(महानगरपालिका हद्द),जि.पुणे 

vo. ।१९ | शि.प्रमंडळी संचलित, स.प. महाविद्यालय, टिळक रोड, | १.-विज्ञानव तंत्रज्ञान- 
सदाशिव पेठ, पुणे-३०, ता.पुणे.महानगरपालिका हद्दो,पुणे | बी.एस्सी(कम्युटर सायन्स) 

४१. | २० | भारत शिक्षण प्रसारक मंडळाचे जयक्रांती कालेज ऑफ =| 9. वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए 
कॉम्प्युटर सायन्स अँड मॅनेजमेंट स्टडीज, पत्ता-ज्ञानेश्वर | २. विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बिल्डींग, बी.आर.टी बसस्टेंड पाठीमागे, कात्रज, पुणे, | एम.एस्सी(कम्युटर सायन्स) 
ता.पुणे(महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे 

४२. ।२१ | एम.सी.ई सोसायटीचे आबेदा इनामदार सिनिअर कॉलेज | १.-मानवविज्ञान-बी.ए. 
ऑफ आर्टस, सायन्स अँड कॉमर्स ,पत्ता-२३९०,बीकेबी, । २. वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
हिदायतुल्ला रोड, आझम कॅम्पस, ३. वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए 
ता.पुणे(महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे (कॉम्प्युटर अप्लीकेशन) 

४.-विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.सी.ए(विज्ञान) 

४३. ।२२ ।पुणेविद्यार्थी गृहविज्ञान महाविद्यालय, पत्ता- १.- वाणिज्य व व्यवस्थापन- 


४४,विद्यानगरी, शिवदर्शन, पर्वती,पुणे-४११००९ ता.पुणे 
(महानगरपालिका हद्द, जि.पुणे 


बी.कॉम 
२.-विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी 
(कॉम्प्युटर अप्लीकेशन) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःएनजीसी-२०२१/(१९६/२१)/मशि-४ 


४४. | २३ | बन्सीलाल रामनाथ अग्रवाल चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वकर्मा | १.वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, कोंढवा (बु), बी.बी.ए.(इंटरनेशनळल बिझनेस) 
ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे २.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए. 
३.वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.बी.ए.(कॉम्प्युटर अप्लीकेशन) 
४५. ।२४ | PAA एज्युकेशन फाऊंडेशनचे सूर्यदत्ता कॉलेज ऑफ | १.-विज्ञानव तंत्रज्ञान-बँचलर 
हॉस्पीटॅलिटी मॅनेजमेंट अँड ट्रॅवेल टूरिझम पुणे, पत्ता- ऑफ हॉस्पीटॅलिटी स्टडीज 
गायत्री स.नं.३४२, चांदनी चौक, पाषाण रोड, बिसाईड 
डीएसके रानवारा, बावधण (बु) पुणे-४११०२१ ता.पुणे 
(महानगरपालिका हद्द, जि.पुणे 
४६. | २५ | डेक्कन Wha सोसायटीचे फर्ग्युसन महाविद्यालय, | १.-मानवविज्ञान-एम.ए. 
एफ सी रोड, ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे मानसशास्त्र 
२.-मानवविज्ञान-बी.ए. 
३.-विज्ञान व तंत्रज्ञान 
एम.एस्सी.(अनॅलिटीकल केमिस्ट्री) 
४.-विज्ञानव तंत्रज्ञान 
एम.एस्सी.(मायक्रोबायोळॉजी) 
४७. ।२६ | अरिहंत एज्युकेशन फाऊंडेशनचे अरिहंत कॉलेज ऑफ | १. वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
आर्टस कॉमर्स अँड सायन्स, पत्ता-३ एसएसएल कोर्ट, बी.कॉम. 
सोलापूर बाझार, महात्मा गांधी बस स्टँड जवळ कॅम्प, 
ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे 
४८. ।२७ । प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे मॉडर्न कॉलेज शिवाजी | १.मानवविज्ञान-बी.ए. 
नगर, ता.पुणे, महानगरपालिका हद्द, जि.पुणे २.वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.बी.ए(इंटरनॅशनळल बिझनेस) 
४९. ।२८ | रयत शिक्षण संस्थेचे एस.एम.जोशी कॉलेज पत्ता- १. वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
माळवाडी, हडपसर, ता.पुणे (महानगरपालिका Se), बी.कॉम. 
जि.पुणे 
yo, ।२९ | शिक्षण प्रसारक मंडळाचे साहेबराव BHR ढमढेरे १.मानवविज्ञान-बी.ए 
कला वाणिज्य महाविद्यालय पत्ता-तळेगांव ढमढेरे २.वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
ता.शिरुर, जि.पुणे 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
५१. |१ | जी.एच.रायसोनी इंन्स्टिट्युट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट, |। १.प्रथम वर्ष बी.बी.ए. 
जळगांव २.प्रथम वर्ष बी.सी.ए 
प२. २ राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे नानासाहेब १.प्रथम वर्ष-विज्ञान-बी.एस्सी 
य.ना.चव्हाण कला, विज्ञान आणि वाणिज्य 
महाविद्यालय, चाळीसगांव,जि.जळगांव 
५३. ।३ | are एज्युकेशन सोसायटीचे भुसावळ कला विज्ञान १.व्दितीय वर्ष बी.सी.ए. 
आणि पी.ओ.नाहटा वाणिज्य महाविद्यालय, भुसावळ, २.तृतीय वर्ष बी.सी.ए. 
ता.भुसावळ, जि.जळगांव 
५४. | 8 रावेर परिसर शिक्षण मंडळाचे श्री. व्ही. एस. नाईक कला, | १. प्रथम वर्ष विज्ञान 


वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, रावेर, जि. जळगांव 


दद. 


खान्देश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीचे आय.एम. आर., 
जळगांव 


१. प्रथम वर्ष बी.बी.ए. 
२. प्रथम वर्ष बी.सी.ए. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःएनजीसी-२०२१/(१९६/२१/मशि-४ 


५६. | & आर. सी. पटेल एज्युकेशनल ट्रस्टचे आय. एम. आर. डी. | १. प्रथम वर्ष बी.सी.ए. 
शिरपूर, जि. धुळे 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
yo. | 9 श्रीराम शिक्षण संस्था, पानीव, ता. माळठिरस, जि. १. बी.एस्सी. (ई. सी. एस.) भाग-१ 
सोलापूर - ४१३ ११३. 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
५८. |१ | सेवादल एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर सेवादल महिला | विज्ञान - TAG ऑफ सायन्स 
महाविद्यालय, सक्करदरा चौक, उमरेड रोड, नागपूर (रसायनशास्त्र, सुक्ष्मजीवशास्त्र, 
TEX, नागपूर - ४४० ०२४. प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
पर्यावरणशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान), 
(इंग्रजी) (मराठी) - माध्यम (इंग्रजी) 
५९. |२ | पिपल्स वेल्फेअर सोसायटी, नागपूर डॉ. मधुकरराव १. वाणिज्य - FIA ऑफ कॉमर्स 
वासनीक पी. डब्ल्यु. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, | - As per Syllabus (माध्यम - 
इंदोरा, कामठी रोड, नागपूर - ४४० ०२६. इंग्रजी) 
२. वाणिज्य - मास्टर ऑफ कॉमर्स 
- As Per Syllabus (माध्यम - 
इंग्रजी) 
go. | 3 | नागपूर शिक्षण मंडळ, नागपूर श्री. बिझाणी नगर १. वाणिज्य - बॅचलर ऑफ कॉमर्स 
महाविद्यालय, उमरेड रोड, नागपूर - As Per Syllabus - (माध्यम - 
इंग्रजी) 
2. कला - As Per Syllabus - 
(माध्यम - मराठी) 
३. वाणिज्य-मास्टर ऑफ कॉमर्स - 
As Per Syllabus - (माध्यम - 
इंग्रजी) 
४. कला - मास्टर ऑफ आर्टस 
(पॉलिटीकल सायन्स) - As Per 
Syllabus - (माध्यम - मराठी) 
२. अटीवरार्ती:£- 


. अस्तित्वात असलेल्या ज्या महाविद्यालयात अशा प्रकारे जलदगतीने मान्यता दिलेली अतिरिक्‍त 


तुकडी मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत, त्या महाविद्यालयाने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते 
भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या 
नॉन ज्युडीशियल स्टॅप पेपरवर सादर करावे. 


. महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त 


झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 


. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 


विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, इतर सर्व 
MRAP पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी करावी आणि 
तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकःएनजीसी-२०२१/(१९६/२१)/मशि-४ 


५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएहान ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) रेग्युलेशन २००९ 
मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित 
महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

६. अशा प्रकारे जलदगतीने मान्यता दिलेली अतिरिक्‍त तुकडी नैसर्गिक वाढीने पुढे चाळू राहील. मात्र 
अशा तुकडीस पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये नियमित शासन मान्यता प्राप्त न झाल्यास सदर तुकडीमध्ये 
प्रथम वर्षाकरीता विद्यार्थी प्रवेशित करता येणार नाही. पुढील शैक्षणिक वर्षाकरिता अज्ञा नियमित 
अतिरिक्त तुकडीकरिता शासनाने विहित केलेल्या निकष व कार्यपद्धतीनुसार नव्याने अर्ज सादर 
करुन झासन मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

७. जलदगती अतिरिक्त तुकडी ज्या शैक्षणिक वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेली आहे त्या शैक्षणिक 
वर्षामध्ये त्या तुकडीमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित न झाल्यास तसेच, काही अन्य कारणांमुळे तुकडी सुरु न 
झाल्यास अज्ञा तुकडीची मान्यता आपोआप रद्द झाली असे समजण्यात येईल. 

८. ज्या जलदगती अतिरिक्त तुकडीस मान्यता देण्यात आळेली आहे, अशा तुकडीमध्ये मंजूर विद्यार्थी 
संख्येच्या ५०% विद्यार्थी प्रवेशित होतील, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

९. संबंधित विद्या्ञाखेमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित करण्याकरिता शासनाने जी कार्यपद्धती विहित केलेली 
आहे, त्या कार्यपद्धतीद्वारेच अशा जलदगती अतिरिक्त तुकडीमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित केळे जातील. 
तसेच, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार अतिरिक्त जलदगती तुकडीची मान्यता ही कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर राहील. 


३. ज्या महाविद्यालयांनी जलदगतीने मान्यता दिलेली अतिरिक्‍त तुकडीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात 
व्यवस्था केलेली आहे, त्या महाविद्यालयांनी पुढील ६ महिन्यात शासनाने नियमित तुकडीकरीता विहित 
केलेल्या निकषांची पुर्तता करण्यात येईल, असे हमीपत्र अर्जासोबत जोडलेले आहे त्या महाविद्यालयांनी 
पुढील ६ महिन्यात या निकषांची पूर्तता करण्यात आल्यानंतर पूर्ततेचे प्रमाणपत्र विद्यापीठामार्फत (निकष पूर्ण 
केल्याचे विद्यापीठाने प्रमाणित करुन) शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. 


४. विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी शासन 
मान्यता आदेझांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचाळकाचे अट क्रमांक २ मधील प्रमाणपत्र 
मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


५. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी जलदगतीने मान्यता दिलेल्या अतिरिक्‍त 
तुकड्यांचा नियतकालिक आढावा घेऊन अशा अतिरिक्त तुकड्यांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% किंवा 
त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर अतिरिक्त तुकड्यांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व 
विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित 
केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित 
विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकःएनजीसी-२०२१/(१९६/२१/मशि-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८३०११५३२६८८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke 
D a tta t fa y DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=higher & 
technical education dept, postalCode=400032, 
st=Mahai a, 
2.5.4,.20=d598800beb5ed37ae09d78fff05921827123426ec39 


Vasantrao Khare vitesse य vasone are 


(द. व. खारके) 
कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


) कुलसचिव, ud संबंधित अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३) सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) संबंधित संस्था, (विद्यापीठामार्फत) 

) निवड नस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


